जिल्हा न्यायालय, सोलापूर यांच्या 
आस्थापनेवरील अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्यास मान्यता देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अस्थायी ०२२०/१२/प्र.क्र.२२/कार्यासन ११ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १४ सप्टेंबर,२०२०. 


पहा: १. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.असंक १००१/प्र.क्र.२९/२००१, वित्तीय सुधारणा,दि.१०/९/२००१ 
२. शासन निर्णय क्र. अस्थायी ०२२०/१२/प्र.क्र.२२/कार्यासन ११,दि. १७/३/२०२०. 
३. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क्र., दि.३१/८/२०२०. 
४.जिल्हा न्यायालय, सोलापूर यांचे पत्र जा.क्र.आस्था/ब-४/४८२/२०२०, दि.५/८/२०२०. 


प्रस्तावना : 
जिल्हा न्यायालय, सोलापूर यांच्या आस्थापनेवरील १९३ अस्थायी पदांना संदर्भ क्र.२ येथील शासन 
निर्णयान्वये दि.१/३/२०२० ते ३१/८/२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


शासन निर्णय : 

जिल्हा न्यायालय, सोलापूर यांनी दि. ५/८/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये विनंती केल्यानुसार त्यांच्या 
आस्थापनेवरील पुढील ARIAT नमूद केलेली १९८ अस्थायी पदे दि. १/९/२०२० ते दि.२८/२/२०२१ या 
कालावधीत पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम अस्थायी पदांची संख्या 

१ | लघुलेखक ग्रेड-१ ०८ 
२ | लघुलेखक ग्रेंड-२ ०६ 
३ | लघुलेखक ग्रेड-३ ११ 
४ | अधीक्षक ०२ 
५ | सहायक अधीक्षक ०७ 
६ । वरिष्ठ लिपीक २६ 
७ | कनिष्ठ लिपीक ७१ 
८ | मुख्य बेलिफ ०४ 
९ । बेलिफ १६६ 
| 90 | o | वाहनचालक ०२ 
११ | पुस्तक बांधणीकार ०१ 
१२ | झेरॉक्स ऑप ०१ 
१३ | शिपाई ४० 
१४ | उदको ०१ 
१५ TORT 11113 | ०२ 

एकूण १९८ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी ०२२०/१२/प्र.क्र.२२/कार्यासन ११ 


2. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.जे-१, २०१४, न्यायदान, १०५-दिवाणी व सत्र न्यायालये, (02) जिल्हा 
व सत्र IATA, (०२)(०१) जिल्हा व सत्र न्यायाधीश (२०१४ ०१७२ ) (दत्तमत) (अनिवार्य) ०१- वेतन या 
लेखाशीर्षाखालील सन 2020-2029 या वित्तीय वर्षात मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


3. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ 
आपुक,दि.३१/८/२०२० अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९१५१३२११३६३१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


ba DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Law and Judiciary 
a Va g | re a ‘al (0 ५ h Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=214b4345a2842afe7dd0cbda9e8d83579cbedaaaef30f215, 


ceda096e4e407797, 


1 serialNumber=0cb1b0de02001 5cf6d1f80057927 1f4816460b1802c 
S a aa p a tt | 2ae247dd6dd6f47462cd3, cn=Navagire Santosh Sampatti 
Date: 2020.09.15 13:23:03 +05'30" 
(सं. सं. नवगिरे) 
कार्यासन अधिकारी 


प्रति, 
१. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
२. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जिल्हा न्यायालय, सोलापूर . 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 
४. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर. 
६. विधि व न्याय विभाग, कार्या-२०/२३, मंत्रालय, मुंबई, 
७. वित्त विभाग, व्यय ५/आ.पु.क.कक्ष/अर्थसंकल्प ११, मंत्रालय, मुंबई, 
८. निवडनस्ती (कार्यासन ११). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


